शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४१९/प्र.क्र. ८०/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२०. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४ऑ/ आस्था/ परिविक्षा/ 
२०१९/४०५, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९. 

३. या विभागाचे समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि.२० सप्टेंबर, २०१९. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
अहमदनगर शासकीय तंत्रनिकेतनातीळ संबंधित अधिव्याख्याते यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन great समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा कालावधी 
क्र. व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत समाप्तीचा दिनांक 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा 
Ee 2. 3. |__- ७7 a] षु. ६. 
॥। श्री.मोहम्मद अब्दुल जाहेद | शा.नि.क्र.ससेनि- | ०२/०८/२०१६ अजित रजा दि.१५/०८/२०१८ 
मोहम्मद अब्दुल जाविद, ३२१५/ प्र.क्र.४३८/ (म.पू) दि.१५/०५/२०१७ 
अधिव्याख्याता संगणक १५/तांशि-७ ते २०/०५/२०१७ 
अभियांत्रिकी, शासकीय दि.२६/०७/२०१६ ०६ दिवस व इतर 
तंत्रनिकेतन, अहमदनगर ०८ दिवस 
(एकूण १४ दिवस) 
२ | श्री.विजय बाळकृष्ण शा.नि,क्र. १२/०८/२०१६ निरंक दि.११/०८/२०१८ 
पाटील, ससेनि -३२१५/ (4.4) 
अधिव्याख्याता संगणक प्र.क्र.४३८/१५/ 
अभियांत्रिकी, शासकीय तांशि-७ 


तंत्रनिकेतन, अहमदनगर दि.२६/०७/२०१६ 


शासन आदेश HATH: पकास-३४१९/प्र.क्र. ८०/१९/तांशि-७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

४. सदर शासन Bes, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१७१७४४१८१७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ढ Digitally signed by Sudhir Jaya 90९ 
h | r : C=IN, o=Government harashi Higher and Technical 
Education Departme ch 


ICode=400032, st=Mah: 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e86 


S h etty eb cms ci Ee 8ec38b759420308b9fd7816 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबधित अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतन, (संबंधित प्राचार्यामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक , 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अहमदनगर, 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ , मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


